महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्र. न्यायाप्र-०७१९/प्र.क्र.२० ५/पोल-७ ‘ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१९. 


विषय :- जिल्हा उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम, अतिरिक्त मुंबई उपनगर जिल्हा, वांद्रे 
(पूर्वी, मुंबई, येथे दाखल असलेल्या फिर्याद क्र.५५/ २०१९, श्री. नथ्थू खेमचंद भोई 
व इतर तीन विरुद्ध व्यवस्थापक, कोहिनूर हॉस्पिटल, मुंबई, व अन्य, या 
प्रकरणात पोलीस महासंचालक, म.रा., यांची बाजू मांडण्यासाठी वकीलाची 
नियुक्‍ती करणेबाबत. 


संदर्भ :- १) पोलीस महासंचालक, म.रा., यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोमसं/ १४अ/ ६७/ 
एमएम/ संकीर्ण/ २४१/ २०१९, दिनांक ११.०९.२०१९. 


२) अनौपचारिक संदर्भ, विधि व न्याय विभाग, क्र.- , दिनांक 90.90.2098. 
ज्ञापन. 


जिल्हा उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम, अतिरिक्त मुंबई उपनगर जिल्हा, वांद्रे (पूर्व), 
मुंबई, येथे दाखल असलेल्या फिर्याद क्र.५५/ २०१९, श्री. नथ्थू खेमचंद भोई व इतर तीन 
विरुद्ध व्यवस्थापक कोहिनूर हॉस्पिटल, मुंबई, या प्रकरणात पोलीस महासंचालक, म.रा., हे 
प्रतिवादी क्र.२ आहेत. पोलीस महासंचालक, म.रा., यांनी या प्रकरणात आपली बाजू 
मांडण्यासाठी वकीलाची नियुक्‍ती करण्याबाबत विनंती केली आहे. 


२. त्या अनुसार, उक्त प्रकरणात पोलीस महासंचालक, म.रा., यांची बाजू मांडण्यासाठी 
श्री. माधव थोरात, वकील, मुंबई उच्च न्यायालय, यांची, याव्दारे, नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


३. श्री. माधव थोरात यांना पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मधील सेवेकरिता स्तंभ (३) मध्ये 
निदिष्ट केल्याप्रमाणे फी अनुज्ञेय राहील:- 


अ.क्र सेवा फी 

(Y (2) (3) 
4. | प्रत्येक अपरिणामकारक सुनावणीत उपस्थित राहणे रु. ५,०००/- 
२. प्रत्येक परिणामकारक सुनावणीत उपस्थित राहणे रु.१०,०००/- 
३. लेखी म्हणणे, अर्ज, यांचे मसुदे तयार करणे र.(७७,५००/- 
४. फोटोकॉपी, लेखनसामग्री, इत्यादी. प्रत्यक्ष खर्चाप्रमाणे. 
प. प्रवास खर्च प्रत्यक्ष खर्चाप्रमाणे. 


४. उक्त खर्च हा गृह विभाग--मागणी क्र. बी-१, २०५५, पोळीस, ००, ००१, संचालन व 
प्रशासन, (00) (००)(०१), पोलीस निरीक्षणाळय (२०५५००१४) (अनिवार्य), २८, व्यावसायिक 
सेवा, या तपशीलवार लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः न्यायाप्र-०७१९/प्र.क्र.२०५/पोल-७. 


कि हे शासन ज्ञापन “The Rules for the Conduct of the Legal Affairs of Government, 
1984” मधील नियम ९६ अन्वये प्रशासनिक विभाग या नात्याने गृह विभागास प्राप्त 
अधिकारांचा वापर करुन सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


६. हे शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९१०१८१५२०१६८९२९ असा आहे. हे 
शासन ज्ञापन डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digital 
S WA Pp N | L G O Pp A L 16e36f1 1fbc87a9f66cfd9bad01 18449312735ad885627, 
B O R S E “_ 


(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


Ee) 


) पोलीस महासंचालक, म.रा., मुंबई. 
२) श्री. माधव थोरात, वकील, ३-बी, सी व डी, दुसरा मजला, इमारत क्र. 34, अंबालाल 
दोशी मार्ग, फोर्ट, मुंबई-४०० ०२३. 


प्रत- 


Ee) 


उप सचिव (विधि), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

प्रधान महा लेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ ळेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
कार्यासन अधिकारी (व्यय/ विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन अधिकारी (अर्थसं-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड फाईल (पोल-७. 


AN A) 


Cc 
ae 


an 


oc 
२3> <:-- २<-- > Se LS DS 


&. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


